डॉ. प्रसाद गजाननराव शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी, 
गट-अ प्राथमिक आरोग्य केंद काटा, ता.जि. वाशिम 
यांची राजभवन मलबार हिल मुंबई येथे नियुक्ती 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ - २०२१/प्र.क्र.४११/सेवा-३ 
नविन मंत्रालय,१० वा मजला 
गो.ते.रुग्णालय संकुल मुंबई-४००००१ 
दिनांक: ०८ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा - 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन सचिवालय, वाळकेश्वर रोड, मलबार हिल, मुंबई यांचे पत्र H.RB- 
CGH/EST/Dispensary/C.R.33/2020-21/1374, दि.१५.०९.२०२१ 

शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 85-२० : ५६१००- १७७५००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकारी 
डॉ. प्रसाद गजाननराव शिंदे, (एम.डी. कम्यु. मेडीसीन) वैद्यकीय अधिकारी, प्राथमिक आरोग्य केंद्र काटा, ता.जि. वाशिम यांची 
मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक आस्थापनेवरील राज्यपालांचे “yp” या पदावर पुढील आदेश्ापर्यंत नियुक्‍ती करण्यात येत 
आहे. 


2. डॉ. शिंदे, वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ यांना या आदेशान्वये तात्काळ GFA करण्यात येत असुन, त्यांनी राजभवन, 
मलबार हिल, मुंबई येथील पदस्थापनेच्या पदावर त्वरीत रुजु व्हावे. 


डी सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेताक २०२११००८१७४८५८०६१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VUAYKUMAR LAXMANRAO, 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 


DN: c=IN, o= 
LA HA N E VUAYKU MA R DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b380c7 81 1ce6607746c0b 


15९9348284, 


LAXMANRAO i 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक. 
३. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 


c 


५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, अकोला मंडळ अकोला. 
. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद अकोला. 


ert 


शासन निर्णय क्रमांकः मवैअ - २०२१/प्र.क्र.४११/सेवा-३ 


७. महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


